वसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधार 
योजनेंतर्गत प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
आलेल्या नांदेड जिल्ह्यातील कामांमध्ये 
बदल करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : तांसुयो-२०२४/प्र.क्र.२५३ /योजना-१ 
नवीन प्रशासकीय इमारत, ३ रा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०४ ऑक्टोबर, २०२४. 
संदर्भ:- शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, क्रमांक: तांसुयो-२०२४/प्र.क्र.२५३/ 
योजना-१, दिनांक २६.०२.२०२४. 


शासन निर्णय :- 
वसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधार योजनेंतर्गत सन २०२३-२४ मध्ये संदर्भाधिन शासन 


निर्णय दिनांक २६.०२.२०२४ अन्वये अन्वये नांदेड जिल्ह्यातील रु.१.०० कोटी रक्कमेच्या ८ कामांना 


प्रशासकीय मान्यता देण्यात येवुन सदरहू कामांसाठी तत्कालिन परिस्थितीत रु.५०.०० लक्ष इतका 


निधी वितरीत करण्यात आला आहे. तसेच सदरहू कामांसाठीचा उर्वरित रु.५०.०० लक्ष इतका निधी 


कामांच्या पुर्ततेनुसार व निधीच्या उपलब्धतेनुसार वितरीत करण्यात येणार आहे. 


२. संदर्भाधिन शासन निर्णय क्रमांक १ दिनांक २६.०२.२०२४ मधील रु.१.०० कोटी रक्कमेच्या 


८ कामांपैकी अ.क्र.१ व ४ येथील एकूण रु.२५.०० लक्ष रक्कमेची २ कामे रद्द करुन त्याऐवजी 


खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे तितक्‍याच रक्कमेच्या नवीन २ कामांस प्रशासकीय मान्यता 


देण्यात येत आहे. तसेच रद्द करण्यात आलेल्या २ कामांसाठी वितरीत करण्यात आलेला निधी 


नवीन प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत असलेल्या कामांसाठी वापरण्यास याद्वारे शासनाची मान्यता 


देण्यात येत आहे. 
शासन निर्णय दिनांक २६.०२.२०२४ मधील रद्द करण्यात येत असलेले काम 

शासन तालुका | ग्रामपंचायती | तांडा/वस्तीचे नाव कामाचे स्वरुप उपलब्ध करुन 
निर्णयातील चे नाव व लोकसंख्या दिलेला निधी 

अ.क्र. (रु.लक्ष) 

a तळेगाव खंडोबा नगर समाज मंदिर / १०.०० 

सं (१५०) सभागृह 
हदगाव री ी 
४ आष्टी आष्टी तांडा संत रामराव १५.०० 
(१६०) महाराज सभागृह 
एकूण २५.०० 


शासन निर्णय क्रमांकः तांसुयो-२०२४/प्र.क्र.२५३/योजना-१ 


प्रत, 


बदल करण्यात येत असलेले काम 
अ.क्र. | तालुका । ग्रामपंचायतीचे| तांडा/वस्तीचे कामाचे स्वरुप कामाची 
नाव नाव किंमत 
(रु.लक्ष) 
ह | Yast =| येवली तांडा (७००) | सी.सी.रस्ता करणे | १०.०० 
हदगाव ी 
२ a आष्टी । आष्टी तांडा (१६०) | सी.सी.रस्ता करणे | १५.०० 
एकूण २५.०० 
३. याद्वारे रद्द करण्यात येत असलेल्या कामाचे कार्यारंभ आदेश झालेले असल्यास याद्वारे 


बदल करण्यात येत असलेले काम रद्द समजण्यात यावे. 


४. सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, नांदेड यांनी वरील कामांना निधी वितरीत 
करण्यापुर्वी संदर्भाधिन शासन निर्णयांतील अटी व शर्तीची पुर्तता होत असल्याची खातरजमा 
करावी. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४१००४१८५२२५३३३४ असा 
आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
MAHESH VAMAN ४ me 
SARANG : oe 
(म.वा.सारंग) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. मा. मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


. प्रधान सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 


३. जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, वसंतराव नाईक तांडा/वस्ती सुधार योजना, नांदेड. 


र्‌. 


. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नांदेड. 

. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे. 

. महालेखापाल महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर. 
. उपसंचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग (प्रादेशिक), लातूर. 


. सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, नांदेड. 


गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, नांदेड, जि.नांदेड. 


१०.जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, नांदेड. 


शासन निर्णय क्रमांकः तांसुयो-२०२४/प्र.क्र.२५३/योजना-१ 
११.जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड. 
१२.लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा व निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१३.उप सचिव (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४.उप सचिव (का-१४१३) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१५.उप सचिव (व्यय-१४) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१६.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१७.निवडनस्ती (योजना-१). 


